अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मंडळ, मुंबई हे 
कार्यालय पुणे येथे स्थलांतरित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मंडळ, मुंबई या कार्यालयाचे मुख्यालय सद्य:स्थितीत मुंबई येथे 
असून सदर कार्यालय प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने पुणे येथे स्थलांतरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मंडळ, मुंबई हे मंडळ कार्यालय शासनावर कोणताही अधिकचा खर्च 
पडणार नाही, या अटीच्या अधीन राहून पुणे येथे स्थलांतरित करून त्याचे नामाभिधान अधीक्षक अभियंता, 
दक्षता पथक मंडळ, पुणे करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. अधीक्षक अभियंता, 
दक्षता पथक मंडळ, मुंबई हे कार्यालय पुणे येथे जागेची पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत अधीक्षक अभियंता, दक्षता 
व गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे यांच्या कार्यालयातील उपलब्ध जागेत स्थलांतरित करण्यात येत आहे. 


दक्षता पथक मंडळ, पुणे कार्यालयासाठी अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मंडळ, पुणे यांना या शासन 
निर्णयाद्वारे कार्यालय we घोषित करण्यात येत आहे. कार्यालय प्रमुख ( अधीक्षक अभियंता) हे दक्षता 
पथक मंडळ, पुणे या मंडळ कार्यालयामधील कार्यालय प्रमुखाच्या सर्व जबाबदा-या (उदा. वेतन अदायगी, 
देयके अदायगी, सेवा व वित्त विषयक बाबी इ.) पार पाडतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२०७१५४३४५४९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७ Digitally signed by Nisha Manohar Mahaj 
N | ५ h a M a n (0 h a i : C=IN, o=Governmen f Maharashtra, ou=PWD, 
postalCode=400032, st=Maharashtr. 
2.5.4.20=9a9f1749dec86c69520dc99¢8a7 3d64e830153ee031b1b 
a 93c743e21a94cd3e93, 
serialNumber=78a137191efea41da17c39ba5785218ceb91615a2f 
Mahaian ie ey a. 
Date: 2019.12.07 15:47:25 +05'30' 
(नि.म.महाजन) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- १. मा. मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९१/प्रशासन-१ 


३.अ.मु.स. (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव रस्ते व सचिव बांधकामे यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 
६.अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मंडळ, पुणे 
७.अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई व पुणे 
११. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 
१२. सर्व सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संचालक, SG व कोषागारे, मुंबई. 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी , वान्द्रे (पूर्व), मुंबई 
१५. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन- प्रशासन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


